अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत - 

जिल्हा व सत्र न्यायालय उस्मानाबाद, 
दिनांक ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ या 
कालावधीसाठी......................... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.४६/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०४ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा- 

१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः एचसीटी १००२/१२८९/(१६२)/नऊ / चार, 
दिनांक ०८.०९.२००३ 

२ शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१८ 

३ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.४६/का.१२, 
दिनांक १४ मार्च,२०१८ 

४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय उस्मानाबाद यांचे पत्र क्रमांक 
जा.क्र.काव्यवि/(प्रशा)/५५५६, दिनांक ०८.०८.२०१८ 


शासन निर्णय- 

संदर्भाधीन दिनांक १४.०३.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय 
उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील ९५ अस्थायी पदांना दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार ९५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.४६/का.१२ 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक पदनिर्मितीचा दिनांक 
३०.०९.२०१८ | 09.03.2099 शासन निर्णय ०१.१०.२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ ते क्रमांक व पासून 
दिलेली पदे | २८.०२.२०१८ | दिनांक । २८.०२.२०१९ 
या कालावधीत पर्यंत मुदतवाढ 
नव्याने निर्माण द्यावयाची पदे 
केलेली पदे 
| oa | २ ३ 1 छे ५ & 
ca अधिक्षक ३ | | ३ 
2 सहायक अधिक्षक ५ 4 
3 लघुलेखक उ.श्रे. २ २ 
४ लघुलेखक TA, षु प 
षु वरिष्ठ लिपिक १५ १५ 
& कनिष्ठ लिपिक ३६ ३3६ 
लिपिक नि लघुलेखक १ 1 १ 
मुख्य बेलिफ २ २ 
बेलिफ १२ १२ 
(१० | सफाईंगार २ २ 
(११ | पहारेकरी 3 3 
१२ झेरॉक्स मशिन चालक १ 1 १__| 
93 पुस्तक बांधणीकार २ 2 
१४ शिपाई & & 
एकूण ९५ ९५ 


२. विधि व न्याय विभाग कार्यासन ९ यांचेकडून मुदतवाढ मिळणारी पदे या शासन निर्णयातून 
वगळली आहेत. 


३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाळी १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा", “१०५-(तीन) दिवाणी न्यायाधिठा" व "१०८ फौजदारी न्यायालये" यांपैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तिय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग 
तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७(२) (क) अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.४६/का.१२ 


पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 


अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१७३५२२७०१२ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


tally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidk 


ig) 
Bhagyashree  \) sctecccmetcmacre, anim 


‘Mahar 


Hi 2.5.4.20=d567849462918ceb7579bb2b56247e927 
Raj e n d fa 03 9bbdf028022a8b9ce837a7c85: 
I ber=fb84fefefe4ee219c1bc35b35201¢14 
. b0903e8194a7413a74eed93f3 2afdbo, 
B h a id ka r cn=Bhagyashree Rajendra Bhaidkar 
Date: 2018.10.04 17:37:25 +05'30' 
(भाग्यश्री भाईडकर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र मुंबई, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) एक, महाराष्ट्र मुंबई, 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद, 

९. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, उस्मानाबाद, 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद, 

११.उप कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद, 

१२. वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई 
१३.विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४, 

१४.निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


